राज्यात होणारे अपघात टाळण्यासंदर्भात 
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी 
योग्य पध्दतीने व्हावी याकरीता समन्वय 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरए -०९१२/प्र.क्र. १४१/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५, दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१२. 


शासन निर्णय : राज्यातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर दरवर्षी साधारणपणे ७०,००० बाहन 
अपघात होतात. या अपघातात १२,००० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू होत असून, ४० ते ४५ 
हजार लोक जखमी होतात. राज्यातील ated रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारी जिवित 
हानी कमी करण्याकरीता उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून, राज्यात होणारे 
अपघात टाळण्यासंदर्भात शासनाने आतापर्यंत जे निर्णय घेतले आहेत, त्या निर्णयांची 
अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने व्हावी, तसेच गृह, परिबहन, सार्वजनिक बांधकाम आणि 
आरोग्य या विभागांमध्ये समन्बय रहावा याकरीता राज्यमंत्री (गृह), राज्यमंत्री (परिवहन), 
राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) आणि राज्यमंत्री (आरोग्य) यांची समन्वय समिती या 
आदेशाद्वारे गठीत करण्यात येत आहे. 


र. अपघाताच्या संदर्भात केंद्रीय समिती व राज्य शासनाने जे निर्णय घेतले आहेत. 
त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत आहे काय, याबाबत ही समिती आढावा घेईल. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१२१०१७१२४००४३४२९ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


( शहाजहान मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई. 
सचिव (विशेष), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 

सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

निवडनस्ती (पोल-८/आस्था-३) 


